सन 2020-29 मध्ये कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांच्या उर्वरीत वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०२० 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अ, 
दि. १९/०४/२०१७ 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे TA FileNo.2-9/2020 -NFSM, दि. २९/०४/२०२०. 

३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे. २०२० 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र NFSM/Extn-9/AAP 20-29/F.No.09/20/ 92423, 
दि.०४/०५/२०२० 

५. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र H.2-9§/2020-NFSM (75: ८३२७७), Dt.20/04/2020 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्रक्र./विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२०/१३१४० , 
दि २१/०५/२०२० 

७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.२८/०५/२०२० 
दि. २८/०५/२०२० 

८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्रक्र./विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२०/२३७१७ , 
दि .२५/०९/२०२० 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या Balla दि.२९/०४/२०२०रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२०-२१ करीता या 


अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्यय 


(Allocation) मर्यादेत एकूण ₹२३३८९.२३० लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या 


मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. २० मे, २०२०रोजीच्या पत्रान्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


X 233¢8.230 लाख इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. कोविड-१९ च्या 


पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाचे दि.०४ मे. २०२० वरील शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न 


सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता वार्षिक कृती आराखडयास क्रमांक ६ च्या संदर्भाधीन शासन 


निर्णयान्वये रु. ७९४०.५९ लाख प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि, केंद्र 


शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता करीता सन २०२०-२१ या वर्षाचा 


पहील्या हप्त्यासाठी रु. ७०१६.७६ लाख इतका व रु १८८८.९६२ Sra इतका पुनजिवीत असा 


एकुण रु.८९०५.७२ लाख निधी राज्य शासनास उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 


सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अन्नधान्य पिके अंतर्गत केंद्र शासनाकडून 


पहिल्या हप्त्यापोटी व पुनर्जिवित करून देण्यात निधीच्या समप्रमाणात राज्य हिस्स्याच्या निधी सह 


यापुर्वी देण्यात आलेल्या रु. ७९४०.५९ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखड्यास दिनांक २८ मे, 


२०२० चे शासन निर्णयानुसार दिलेल्या प्रशासकीय मान्यते व्यतीरीक्त राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 


सन २०२०-२१ अतंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता करीता रु.५८७२.७५ लाखाच्या उर्वरीत कार्यक्रमास 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -अन्नधान्य पिके 
या अभियानाच्या एकूण ₹ ५८७२.७५ लाख (रुपये अठ्ठावन कोटी बहात्तर लाख पंच्याहत्तर 
हजार) निधीच्या उर्वरीत वार्षिक कृती आराखडयास प्रश्ञासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्यानुसार दि. २८ मे, २०२० चे शासन निर्णयानुसार दिलेल्या मान्यतेसह एकूण ₹ १३८१३.३४ 
लाखाचा पिकनिहाय मंजूर सुधारीत कृती आराखडा खालीलप्रमाणे आहे. 


(रु.लाख) 
शा.नि. दिनांक २८.०५.२०२० नुसार 
मंजूर कार्यक्रम 
eee 


या शा. नि. द्वारे मंजुर कार्यक्रम एकूण मंजूर कार्यक्रम 


३ 
भरड धान्य 
MEET | 85.0 | ४४०.०० | ११००.०० | १५८३.२३ | १०५५.४९ | २६३८.७२ | २२४३.२३ | १४९५.४९ | ३७३८.७२ 
तृणधान्य 


EEL 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर 


आर्थिक व भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट १ ते ५ मध्ये नमूद केले आहे. सदर 


अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमळबजावणी करण्यात 


यावी. 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


सदर निधी केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळली सन २०२०-२१ करिता करण्यात 
आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


प्रवर्ग 


केंद्र हिस्सा 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीकसंवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (२५) कृषि उन्नती योजना- 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीकसंवर्धन 

(००) (१०२) अन्नधान्य पिके 

(००) (३३) कृषि उन्नती योजना- 


सर्वसाधारण राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
अन्नधान्य पिके अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ | (राज्य हिस्सा) (४०% राज्य) 
४६१४) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३२, | (२४०१  ॥२३४ (योजनांतर्गत) 
अर्थसहाय्य (दत्तमत) ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००)(७८९) अनुसूचीत जाती | (००(७८९) अनुसूचीत जाती 
उपयोजना उपयोजना 
तयी (००) (०५) कृषि उन्नती योजना- | (००) (०६) कृषि उन्नती योजना- 
अनुसूचित जाती राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
अन्नधान्य पिके अन्नधान्य पिके 


(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), 
३३, अर्थसहाय्य 


(राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 


७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना),  । (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना, । जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 


अनुसूचित जमाती (०१) (२१ कृषि उन्नती योजना- | (०१) (२२) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
अन्नधान्य पिके अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥५५७) (२४०१ ॥५६६) ३३, अर्थसहाय्य 
३३, अर्थसहाय्य 

४. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत 


लाभ देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२०-२१ 


करीता संदर्भाकित दि. २० मे, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, 


तसेच चालू वर्षी अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय 


कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे 


बंधनकारक राहील. याबाबत राअसुअ अभियान संचालक तथा संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 


यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 


अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी शोतकरी निवडतेवेळी अल्प व 


अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, 


शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 


. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, 


यंत्रःऔजारे इ.) शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा 


करण्यात (Direct Benefit Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी 


करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना राहील. तथापि या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


Go 


सहपत्र: वरीलप्रमाणे Dhapate 


प्रति, 


शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत 


असल्यास संदर्भांकित शासन निर्णय दि. १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/तालुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता 


लाभार्थ्यांची निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची 


यादी तालुकास्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्व/गट 


क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बॅँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची 


माहिती संकलित करण्यात यावी.त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची 


यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 


देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 


. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या 


कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी 


आपला अहवाल तालुका कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर 


करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहायकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत 


राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व 


प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००११७१८१७८९०१ असा आहे. हा 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji *: 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई 


३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४-ओ 


६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजनविभाग, मंत्राळय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८ 
र 


. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, Fare, मुंबई 

. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीयसंचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणेमहामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३),मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ट १ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात सन २०२०-२१ सुधारीत प्रस्तावित करावयाचा कार्यक्रम 


₹ १०००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१९.७० 


(रक्‍कम लाख) 
दि.२८/०५/२०२० रोजीच्या भंजुरीराव प्रस्तावित 
; अनुदानाचा केंद्र शासनाची मंजुरी शा.नि नुसार राज्य शासनाची आलास युत तव मत्तावित एकूण होणारा कार्यक्रम 
कं तपशील अनुदानाचा दर परिमाण मंजुरी कार्यक्रम 
भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक 

सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
आ श्री पद्धत /ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे. २२६९ २०४.२१ १४०० १२६.०० Po | [200 | १४०० १२६.०० 
ब) संकरीत भात ₹ ९००० प्रति हे. हे zum १५.३९ | a0 | 8.00 i $8 | 20 | | %0 | ९.०० 
क) पाण्याचा ताण सहन करणारे / बायोफोर्टीफाईड वाण ₹ ९००० प्रति हे. हे ६६७ ६०.०३ ५०० ४५.०० Po | | 290 | ५०० ४५.०० 
पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) ३१०७ २७९.६३ २००० १८०.०० Po | | 2.00 | २००० १८०.०० 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात पिकानंतर कडधान्य-हरभरा/चवळी/राजमा/वाल) ₹ १५००० प्रति हे. हे ८०६ १२०.९० ४०० ६०.०० j= =H | 290 | 00 ४०० ६०.०० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ड) ४००.५३ २४००.०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण . 
अ) संकरीत वाण 


२५ 


ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) 


₹ १००० प्रति क्विं.किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


३६-११ 


९०० 


क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) 


₹ २००० प्रति क्विं.किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


१४४.४४ 


१८०० 


एकूण २ (अ) ते २ (क) 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 


२००.२५ 


२७२५.०० 


आ सूक्ष्म मूलद्रव्ये 


₹ Yoo प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 


ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 


अ) पिक संरक्षण औषधे 


₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी 


ब) तणनाशके 


₹ Yoo प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 


एकूण ३ (अ) ते ३ (बो 
फ्लेक्झी घटक 


कृषी औजारे 


१) ड्रम सीडर (above ४ rows) (SC / ST/ S&M/ Women) 


३₹४००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


२) ड्रम सीडर (above ४ rows) (Other farmers) 


₹३००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


3) पेरणी Ga (Seed Drill) (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) 


% 20000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


8) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above 20 to 34 BHP) (Other farmers) 
प) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) 


₹१६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 
₹२५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


६) पॉवर वीडर (Engine operated above 2 bhp) (Other farmers) 


% 20000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


७) VETER (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) 


₹५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


८) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


९) भात मळणी Ga (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ 88/ / Women) 


3 400000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१० भात मळणी यंत्र (॥8ल० driven above 34 BHP) (Other farmers) 


= ८०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


११ बहुपीक मळणी UA (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) 


₹२५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


१२) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


% 200000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


१३ स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) (SC / ST/ S&M / Women) 


% ८००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१४) स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) (Other farmers) 


₹ ६५०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


१५) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ 58१0 / Women) 


₹ ८५००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


अनुदानाचा दर 


परिमाण 


केंद्र शासनाची मंजुरी 


दि.२८/०५/२०२० रोजीच्या 
शा.नि नुसार राज्य शासनाची 
मंजुरी 


आता मंजुरीस्तव प्रस्तावित 
कार्यक्रम 


एकूण होणारा कार्यक्रम 


आर्थिक 


आर्थिक 


भौतिक आर्थिक 


आर्थिक 


१६) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (other) 


₹ ७०००० किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे कमी असेल ते 


3.40 


| 9.00 | 


3.40 


3.40 


१७ रिपर (Above 34 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) 


₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


४.५० 


|__0.००__| 


४.५० 


४.५० 


१८) रिपर (Above 34 bhp) (Other) 


= ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


२.४० 


| 200 | 


२.४० 


२.४० 


१९) रिपर कम बाईंडर SC/ST/SaMF/ Women) 


% १५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१०.५० 


| 200 | 


१०.५० 


१०.५० 


२०रिपर कम बाईंडर (Other) 


₹ १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


9.20 


| 200 | 


9.20 


9.20 


एकूण ४ (31) 


१७०.४६ 


| 0.00 | 


१७०.४६ 


१७०.४६ 


ब) पंप संच 


₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


१५.०० 


| 900 | 


44.00 


44.00 


क) पाण्याच्या ATTN शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप 


ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण 


प०% of cost Imtd toRs. ५०/- per meter of HDPE pipes. Rs.34/- per meter for PVC pipes 
and Rs. २०/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of 


Rs. 94000/- per farmer/beneficiary for water carrying pipe 


₹ १४००० प्रति प्रशिक्षण 


४.८० 


४.८० 


४.८० 


इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 


१) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- 24.00 lakh based on state PWD 
DSR) 


₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


२) होतकरी गटा करिता मिनी राइस मिल as per SMAM norms (५०% of cost or 2.00 lakh whichever 
is less) 


3) स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) किंमतीच्या ५० टक्के 


₹ २००००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी असेल ते 


₹ ४५०० प्रति हे. 


४) भात शेतीत मत्स्यपालन 
एकूण ४ (इ) 


₹ २०००० प्रति एकर 


३२.५० 


एकूण फ्लेक्झी घटक 
एकूण राअसुअ-भात 


२३२.५८ 


२२८.५० 


केंद्र हिस्सा (६०%) 
राज्य हिस्सा (४०%) 


१३९.५५ 


२२५.३३ 


परिशिष्ट 2 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गहू सन २०२०-२१ सुधारीत प्रस्तावित करावयाचा कार्यक्रम 


(रक्‍कम लाख) 
केद्र दि.२८/०५/२०२० रोजीच्या शा.नि आता मंजुरीस्तव em soa 
केंद्र शासनाची <i मंजुरी प्रस्तावित कार्यक्र एकूण होणारा कार्यक्रम 
तपशील अनुदानाचा दर परिमाण नुसार राज्य शासनाची मंजुरी प्रस्तावित कार्यक्रम 
भौतिक भौतिक आर्थिक भौतिक | आर्थिक भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके ₹ ९००० प्रति हे. हे. १००९ ६३० ५६.७० | ° | | 9.00 | ६३० ५६.७० 
बो पाण्याचा ताण सहन करणारे / बायोफोर्टीफाईड वाण ₹ ९००० प्रति हे. हे. ४३३ २७० २४.३० | ° | | 9.00 | .०० २७० २४.३० 


क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके 


मुगउडीद१सोयाबीन नंतर गहू 


₹ १५००० प्रति 


एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (ब) 


प्रमाणित बियाणे वितरण 


3) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) 


₹ १००० प्रति क्विं.किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील) 
एकूण २ (अ) व २ (ब) 


₹ २००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 


सूक्ष्म मूलद्रव्ये 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 


प्रति हे.किंवा किमतीच्या yo टक्‍के 


) पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक 


₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


il) तणनाशके 


₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


एकूण ३ (अ) व ३ (ब) 


संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने ( कृषी औजारे) 


अ) कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानांतर्गत मंजूर 


१चीजल जल प्लो (above 20-34 bhp tractor driven) 
(SC/ST/S&MF/ Women) 


२०००० किंवा 


२)चीजल प्लो (above 20-34 bhp tractor driven) (Other) 


= 4§000 किंवा 


३) पेरणी Ga (Seed Drill) (Tractor driven above 34 BHP) 


(SC / ST/ S&M / Women) 


होपेरणी aa (Seed Drill) (Above 20 to 34 BHP) (Other 


farmers) 


F Qo000 किंवा 


र्‌ १६००० किंवा 


५) झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor Driven 


above 34 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) 


६झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल (Tractor Driven 


above 34 bhp) (Other farmers) 


₹ २८००० किंवा 


₹ २२४०० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


(9) झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लान्टर ( Tractor Driven above 


34 bhp) (SC / ST/ S&M / Women) 


₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


oa मंजुरी दि.२८/०५/२०२० रोजीच्या शा.नि आता मंजुरीस्तव wea a 
= तपशील केंद्र शासनाची मंजुरी ज्य शासनाची मंजुरी mites एकूण होणारा कार्यक्रम 
अ तपज्ञील अनुदानाचा दर परिमाण नुसार राज्य शासनाची मंजुरी प्रस्तावित कार्यक्रम 
भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक 
८)झीरो टील मल्टी क्रॉप FER (Tractor Driven above किंवा किमतीच्या क्के जे कमी ते सख्य 
| ₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल संख्य षु ३.०० Ex | ee | 3 १.८० ३ १.८० 
34 bhp) (Other farmers) 
8) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above किंवा किमतीच्या क्के जे कमी ते संख्य 
₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल संख्य |) ३.५३ ee] | ec | 3 9.49 3 9.49 
20 to 34 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) 
१० WeT@eX (Tractor driven above 34 BHP) (Above किंवा : २.८२ 
₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या vo टक्के जे कमी असेल ते संख्य 9 RA Ex | cc | 8 9.69 8 १.६१ 
20 to 34 BHP) (Other farmers) 
99) बहुपीक Hott Ya ( Tractor Driven above 34 bhp) ₹ २५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्य ६ १५.०० heel | cc | 3 ७.५० ३ ७.५० 
१२) बहुपीक मळणी Ya ( Tractor Driven above 34 bhp) % २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्य :1 ८.०० व्यि | co | 3 ६.०० ३ ६.०० 
१३) पावर टिलर (८ BHP & above) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्य ९ ७.६५ ie | | eco | 3 2.44 3 2.44 
१४) पावर टिलर (८ BHP & above) (Other) ₹ ७०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्य ८ ५.६० | 2 | | 9.00 | ०० ३ २.१० ३ २.१० 
१५) रिपर (Above 34 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्य 8 3.00 | 3 | | 9.00 | 3 २.२५ 3 2.24 
१६) रिपर (Above 34 bhp) (ther) % ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्य 8 २.४० cz | 9.00 | ०० 8 २.४० g २.४० 
१७) रिपर कम बाईंडर (SC/ST/SamF/ Women) ₹ १५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्य 8 ६.०० Lees oi | 9.00 | ०० ३ ४.५० ३ ४.५० 
१८)रिपर कम बाईडर (Other) ₹ १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्य 8 ४.८० वि | oc 3 ३.६० ३ ३.६० 
एकूण ४अ 84 ७०.७६ | oo | | 20 | ५६ ४१.७५ ५६ ४१.७५ 
@ पंप संच % १०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते संख्य ९१ ९.१० शि a ४६ ४.६० ४8६ ४.६० 
को) पाण्याच्या स्रोतापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी 40% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of HDPE pipes. Rs.34/- per meter for PVC pipes 
and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum celling of मीटर ३९८५० ७.९७ a a 
पाईप री 30000 ६.०० 30000 ६.०० 
Rs. 94000/- per farmer/beneficiary for water carrying pipe 
ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति प्रशिक्षण 
इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५०मे टन क्षमता) (Actual किंवा 
₹ १२५००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 
cost- 24.00 lakh based on state PWD DSR) 
एकूण फ्लेक्झी घटक (४ अ ते ४इ) 
एकूण राअसुअ गहू १९९.६५ २६४.५० 
केद्र हिस्सा (६०%) ११९.७९ १५८.७० 
राज्य हिस्सा (४०%) ७९.८६ १०५.८० 


परिशिष्ट ३ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कडधान्य सन २०२०-२१ सुधारीत प्रस्तावित करावयाचा कार्यक्रम 
(रक्‍कम लाख) 


दि. २८/०५/२० रोजीचा शासन 
केंद्र शासनाची मंजुरी निर्णयानुसार राज्य शासनाची 
मंजुरी 

भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक 


आता मंजुरीस्तव प्रस्तावित 


एकूण होणारा कार्यक्रम 
कार्यक्रम t 


अनुदानाचा दर 


अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. : 2219.24 943.00 | 9.00 | 943.00 
२) मुग % ९००० प्रति हे. झू ४५९.०० ३१५.०० | 9.00 | 394.00 
3) उडीद ₹ ९००० प्रति हे. : 230.92 443.00 | 900 | 443.00 


४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे. : ५८५.०० ४०५.०० | 9.00 | ४०५.०० 


एकूण गट प्रात्यक्षिके ग १५०१.३७ १०२६.०० |__0.०० | १०२६.०० 


ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
तूर -- सोयाबीन ₹ ९००० प्रति हे. : 9§30.09 ९००.०० | 9.00 | ९००.०० 


क) पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१ मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. 


१०३.५० ७२.०० | 900 | ७२.०० 
६७.५० ४५.०० | 9.00 | ४५.०० 
१९५.०० १३५.०० | 900 | 934.00 
६७.५० ४६.५० | 9.00 | ४६.५० 
७७५.५० ५४०.०० |__0.00_| ५४०.०० 
१८५.२५ १२९.०० | 9.00 | 928.00 
१३९४.२५ ९६७.५० | 9.00 | ९६७.५० 
४५२६.३३ २८९३.५० | 9.00 | २८९३.५० 


२) मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. 


३) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. 


४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. 


५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा ₹ १५००९ प्रति हे. 


६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. 


एकूण पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ अ) ते १ क) 
अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उ त्पादन व वितरण 


आ) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 


१ तूर ₹ ५००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते ५२०० २६०.०० ३६०० १८०.०० |__0.00__| १८०.०० 


२) मुग ₹ ५००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते ३३०० १६५.०० २३०० ११५.०० | 9.00 | 994.00 
3¢3 १९.१५ २६० १३.०० | 900 | २ १३.०० 
२८२०० १३३२.१० २६६४२ १३३२.१० १४९२.०० 


एकूण २ अ ३७०८३ १७७६.२५ | ३२८०२ | १६४०.१० १८००.०० 


३)उडीद ₹ ५००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


४) हरभरा ₹ ५००० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 


१) तूर ₹ २५०० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते २९०० ७२.५० २०२० ५०.५० | 900 | ५०.५० 


१२०० 30,00 २१.०० | 9.00 | २१.०० 


२) मुग ₹ २५०० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


३)उडीद ₹ २५०० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते ४५० ११.२५ ७.७५ |__0.00__| ७.७५ 
१४४०० ३६०.०० २५१.७५ ११९.०० १४८३० ३७०.७५ 
एकूण २ ब १८९५० ४७३.७५ ३३१.०० ११९.०० १८००० ४५०.०० 
एकूण२अते२ब ५६०३३ २२५०.०० १९७१.१० २७८.९० ५७१९८ २२५०.०० 
क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१ तूर ₹ ५००० प्रति fea. क्विं ८५०० ४२५.०० | 2.20 _ | ४२५.०० ८५०० ४२५.०० 


४) हरभरा ₹ २५०० प्रति क्विं. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


२) मुग ₹ ५००० प्रति कवि. क्विं ५००० २५०.०० [2-20 _ | २५०.०० ५००० २५०.०० 

३) उडीद ₹ ५००० प्रति कवि. क्विं १५५० ७७.५० [2.00 _ | ७७.५० १५५० ७७.५० 

४) हरभरा ₹ ५००० प्रति fea. क्विं ३१५१० १४९७.५० [200 | १४९७.५० ३१५१० १४९७.५० 
एकूण२ क ४६५६० २२५०.०० | ०.०० | 2240.00 ४६५६० २२५०.०० 


अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन/एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 


अनुदानाचा दर 


र सूक्ष्म मूलद्रव्ये-₹ ५०० प्रति हे, जिप्सम - ₹ ७५० प्रति हे.,जैविक खते -₹ ३०० 


प्रति हे.पीक संरक्षण औषधे -₹ yoo प्रति हे., तणनाहक -₹ ५०० प्रति हे.किंवा 
किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


परिमाण 


केंद्र शासनाची मंजुरी 


दि. २८/०५/२० रोजीचा शासन 
निर्णयानुसार राज्य शासनाची 


मंजुरी 


आता मंजुरीस्तव प्रस्तावित 


कार्यक्रम 


एकूण होणारा कार्यक्रम 


भौतिक 


४८१४०२ 


आर्थिक 


भौतिक 


आर्थिक 


भौतिक 


आर्थिक 


भौतिक 


आर्थिक 


अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) 


कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार 


१) पेरणी Gat (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) 


3 20000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१६० 


३२.०० 


२) पेरणी Ga (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


₹ १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


१९० 


३०.४० 


रीज फरो प्लान्टर (18०01 driven above 34 BHP) (SC / ST/ 88॥॥ / Women) 


04000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


३०० 


२२५.०० 


रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


३९० 


२३४.०० 


4) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above 20 to 34 BHP) (SC / ST/ 880 / Women) 


₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


६४० 


३२२.५६ 


&i) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 BHP) (Above २० to 34 BHP) (Other farmers) 


₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


३८० 


१८३.१४ 


9) बहुपीक मळणी यंत्र ७8०07" driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ Women) 


% २५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१६० 


४००.०० 


८) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) 


% 200000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


१९० 


३८०.०० 


९) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) 


₹८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते 


१९० 


१६१.५० 


१०) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (Other farmers) 


₹ ७०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते 


३९० 


२७३.०० 


एकूण ४अ 


२९९० 


२२११.६० 


ब) सिंचन साधने व पंप संच 


₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 


२९९७ 


288.00 


'क) पाण्याच्या BATT शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप 


१०% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of HDPE pipes. Rs.34/- per meter for 
PVC pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes 
with maximum celling of Rs. 94000/- per farmer/beneficiary for water carrying 


pipe 


५००००० 


१००,०० 


ड) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण 


₹ १४००० प्रति प्रशिक्षण 


१०९० 


१५२.६० 


इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी - 


१) शेतकरी गटा करिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms (५०% of cost or 9.24 lakh whichever is less), 
2) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- 24.00 lakh based on state PWD DSR) 


3) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ Cleaning & Grading Unit (actual cost Rs. २० lakh) 


मिनी डाळ मिल -% १२५००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी 
असेल ते, 
गोदाम बांधकाम -'₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के 
जे कमी असेल ते, 
बीज प्रक्रिया संच-₹ १०००००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
कमी असेल ते 


एकूण४अते४ इ 


३७५४.७७ 


942.80 


प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 


) जिल्हा स्तर 


४४९.५० 


४४९.५० 


॥) राज्य स्तर 


३८.५० 


३८.५० 


एकूण ५ 
एकूण राअसुअ कडधान्य 


४८८.०० 
१५५१९.१० 


४८८.०० 
६०६५.२० 


२७०२.४५ 


८७५७.६५ 


केंद्र हिस्सा (६०%) 


९३११.४६ 


३६३३.१२ 


१६२१.४७ 


५२५४.५९ 


राज्य हिस्सा (४०%) 


६२०७.६४ 


२४२२.०८ 


१०८०.९८ 


३५०३.०६ 


परिशिष्ट - ४ 


सन २०२०-२१ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य मका) सुधारित प्रस्तावित करावयाचा कार्यक्रम 
भौतिक (ह.बियाणे (क्वि)/ रक्‍कम (र. लाख) 


eer ह आता मंजुरीस्तव 
ी केंद्र शासनाची मंजुरी शा.नि.नुसार राज्य c paras एकूण होणारा कार्यक्रम 
अ. क्र. बाबी मंजुर अर्थसाहाय्य दर परिमाण शासनाची मंजुरी प्रस्तावित कार्यक्रम 


पिक प्रात्यक्षिके : मका 


1122. 


अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्याक्षिके 


(Resear | 52.56 5. 
ies 
Ce ce 
Re क्कम्ञळक क्क 
प्रमाणित बियाणे वितरण : मका (केंद्रःराज्य 60:40) 1 


संकरीत बियाणे 


किमतीच्या ५०% किंवा रु. १००००/ 
मका क्विं 2490 249.00 631.50 63.15 631.50 63.15 
.मर्यादेत 


एकूण बियाणे वितरण | 2490 | | 9 | 000 | 632 | 315 | | 632 | 


किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/ हेक्‍टर 
एकात्मिक पिक संरक्षण व्यवस्थापन डी 24897 124.49 440 2.20 6300 31.50 6740 33.70 
. किमतीच्या ५०% किंवा रु. १०००० / यंत्र | ल्या. 
wash निधी (प्रा.प्रक्रिया) मका सोलणी यंत्र म्य संख् 415 41.50 शा | ome | 105 10.50 105 10.50 


राज्य हिस्सा 40 टक्के) eS ee १101000000 - _ > |. 3१00 ee 


परिशिष्ट-५ 
सन २०२०-२१ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी व नाचणी) सुधारित प्रस्तावित करावयाचा कार्यक्रम 
भौतिक (हे.)बियाणे (fa) / रक्‍कम (रु. लाख) 


केंद्र शासनाची मंजुरी दि.२८.५.२०२० रोजीच्या शा.नि.नुसार राज्य आता मंजुरीस्तव प्रस्तावित कार्यक्रम एकूण होणारा कार्यक्रम 
शासनाची मंजुरी 
भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक 


Remit Gane वजा aay 


॥) ज्वारी 1530.00 3627 22273 1336.38 25900 1553.98 
(i f= 2 p 0.00 | 2958 177.45 
i Po 10.00 | 353 


बाबी मंजुर अर्थ सहाय्य दर परिमाण 


प्रमाणित बियाणे वितरण (केद्रःराज्य 60:40) छा aes 
क यत —— See 


face } 0.00 | 0.00 | 583 58.33 p 0.00 | 583 58.33 
(२) बाजरी रु. १००००/ कवि. } 0.00 | P0000 Po P 0.00 ; 0.00 Fo } 0.00 
(3) नाचणी } 0.00 | 10.00 | po 10.00 | 10.00 | po } 0.00 


स्कजसमरताकयागाततना जलऱ A 
ब) सुधारित बियाणे (एकूण बियाणे वितरण घटकाच्या ७५% ) हा 


(१) ज्वारी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) किमतीच्या ५०% किंवा रु. 3000/ क्वि.मर्यादेत 3160 94.80 1500 45.00 शिक 1500 45.00 
(२) बाजरी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण ) किमतीच्या ५०% किंवा रु. ३०००/ क्वि.मर्यादेत क्विंटल 962 28.86 500 15.00 | om 500 15.00 
2 
(3) नाचणी (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण ) किमतीच्या ५०% किंवा रु. ३०००/ क्वि.मर्यादेत | ae | 000 | za | 000 | शिक शिका | 000 | 
Werner अधसुधत वणा ow A EC ळर ७००1 ऊळ] 
(४) ज्वारी (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण ) किमतीच्या ५०% किंवा रु. १५००/ क्विं.मर्यादेत 10150 152.25 10150 152.25 | oo | 10150 152.25 

(५) बाजरी (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण ) किमतीच्या ५०% किंवा रु. १५०० क्वि.मर्यादेत क्विंटल | oo | | oo | | oo | | on | | | ii a | ooo | 

(६) नाचणी (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण ) किमतीच्या ५०% किंवा रु. १५००/ क्वि.मर्यादेत po | | 000 | po | | 000 | | 000 | po | | 000 | 


argue na Rawr ea to EC 


aa hea oa es 


rat aera) [ae] 


ie ea wee ———— न्न 
gare Ra 5 ea TRA जज वज sed 
4 


4926 147.78 p 0.00 | 4926 147.78 926 147.78 
रु. 3000/ fea क्विंटल 1600 48.00 [____0.00___| 1600 48.00 1600 48.00 
141 4.23 p 0.00 | 141 4.23 141 4.23 


a र 1र्‍क्‍कककर॥ क्ल कक 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (॥॥४॥॥)- (६०:४०) 


(१) सूक्ष्म अन्नद्रव्य किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/ कक्‍्वि.मर्यादेत 17199 86.00 22000 110.00 0०० | 22000 110.00 
हेक्‍टर 
(२) जैविक खते किमतीच्या ५०% किंवा रु. 300/ क्‍्वि.मर्यादेत 28665 86.00 21886 65.66 शशि गक 21886 65.66 


केंद्र शासनाची मंजुरी दि.२८.५.२०२० रोजीच्या शा.नि.नुसार राज्य आता मंजुरीस्तव प्रस्तावित कार्यक्रम एकूण होणारा कार्यक्रम 
शासनाची मंजुरी 
भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक भौतिक आर्थिक 


अ. क्र. बाबी मंजुर अर्थ सहाय्य दर परिमाण 


एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) (६०:४०) 


(१) तणनाशके 110074 550.37 23000 115.00 50000 250.00 73000 365.00 
4 किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५००/ क्वि.मर्यादेत 
(२) पिक संरक्षण औषधे 27519 137.59 23000 115.00 4765 23.83 27765 138.83 
(एकूण एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 137593 687.97 46000 54765 273.83 100765 
[ba ore placa 0000000) i i mia nae ate Za 

वि . किमतीच्या 50 % किवा 6.10000 यापैकी कमी असेल ते / 

॥) तुषार संच / पाईप सूचनांप्रमाणे हेक्‍टर/ नग 10350 1035.00 7070 707.00 7070 707.00 

SMAM मा. 


॥) मनुष्यचलित फवारणी यंत्र (अनु.जाती ,अनु.जमाती, र 
ES सीमांत J 3 किमतीच्या 50 % किंवा रु.750 यापैकी कमी असेल ते संख्या 4414 33.11 | १५ | pee | ५ | 
महिला, लघु व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ) 
(i) मनुष्यचलित फवारणी यंत्र (इतर शेतकऱ्यांसाठी ) किमतीच्या 40 % किंवा रु.600 यापैकी कमी असेल ते संख्या 4600 27.60 | ०१७ | | ०७ | | oe | 
& il | se | he | ee | Te | ee | wk 


'क) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र 


i) क्लीनर कम ग्रेडर रु. १.०० लाख युनिट संख्या 175 175.00 | oo | 27 27.00 27 27.00 
ii) डीहस्कर रु. ०.७५ लाख / युनिट संख्या 50 37.50 | oo | 1 el | oo | po | शिया 
ड) पिक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण रु.14000/ प्रशि.(4 सत्रासाठी) संख्या | oe 7.56 7.56 ee | 000 54 7.56 


ब) सुधारित कृषी औजारे 


ई) जनजागृती / प्रचार प्रसिद्धी 


0 प्रचार व प्रसिद्धी - जिल्हा स्तर रु.१.०० लाख /जिल्हा संख्या 27.00 27.00 27.00 
॥) प्रचार व प्रसिद्धी - राज्य स्तर एकरक्कमी संख्या 
ii) जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा रु. २.५० लाख / कार्यशाळा संख्या 67.50 67.50 67.50 


= 


